शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. 
दुरूस्ती-०२१७/ प्र.क्र.१०३/ पोल- 
७, दिनांक २७.०३.२०१७, रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुरूस्ती-०२१७/प्र.क्र.१०३/पोळल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ४ मे २०१९. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ./ कक्ष-८(१२)/ 
२३९२/ २०१७, दिनांक १६.०३.२०१७. 


वाचा :- १ 


~ 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ ¥.H.903/ पोल-७, दिनांक 
२७.०३.२०१७. 


(2 


YL 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-०११७/ प्र.क्र.८०/ पोल-७, दिनांक 
३१.०३.२०१७. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ./ कक्ष-८(१२)/ 
शा.१३४/ २०१७, दिनांक १७.०४.२०१७. 


क 


प्रस्तावना. 


सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील पोलीस निवासी इमारत क्र.ए-१ याच्या 
दुरूस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ 
प्र.क्र.१०३/ पोल-७, दिनांक २७.०३.२०१७, द्वारे रु.२,१५.७६,५८१/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तसेच, शासन निर्णय, गृह विभाग, 
क्र.पोप्रमा-०११७/ प्र.क्र.८०/ पोल-७, दिनांक ३१.०३.२०१७, द्वारे उक्त कामासाठी 
रु.१,६२,९८,२३१/- इतका निधी वितरित करण्यात आला होता. 


२. तथापि, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, येथील इमारत क्र. ए/१, बी/१/१, 
बी/१/२, सी/१/१, सी/१/२, सी/१/३, सी/२/१, सी/२/२ व सी/२/३ या नऊ इमारतींचा 
पुनर्विकास करण्याबाबत पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, यांनी म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ मर्या., यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे शासन ज्ञापन, गृह 
विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ प्र.क्र.१०३/ पोल-७, दिनांक २७.०३.२०१७, द्वारे प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली दुरूस्तीची कामे करण्याची आवश्‍यकता नाही. म्हणून 
शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-०२१७/प्र.क्र.१०३/पोल-७. 


शासन निर्णय. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. दुरूस्ती-०२१७/ प्र.क्र.१०३/ पोल-७, दिनांक 
२७.०३.२०१७, हे याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहेत. 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०४१५५९०८४५२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL Sc a 
GOPAL . 
BORSE zat 0000006 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 


) व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
९) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


